राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ 
करीता पीआयपी अंतर्गत FMR Code ६.२.२३.१ व 
६.२.२३.२ नुसार मिळालेल्या मान्यतेनूसार 
NVHCP या कार्यक्रमासाठी ELISA kits व HBIG 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१३/२१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०९ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक (रुग्णालये, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआसो 
॥९५॥५७०२/5॥9//18159/प्रशासकीय मान्यता/२५६०/२०२१, दिनांक ०७.०४.२०२१. 
२) सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआसो / 
ELISA ।<5/प्रशासकीय मान्यता/४१५२५-५२६/२०२१, दिनांक ०३.०८.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय व्हायरल हिपॅटायटीस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) 


राज्यातील ३५ जिल्हयांमध्ये सुरु करण्यात आळा आहे. सदर कार्यक्रमांतर्गत राज्यात ९ Model 


Treatment Centre (MTC), २७ Treatment Centre (TC) ची उभारणी करण्यात आली आहे. सर्व 


Treatment Centre मध्ये येणाऱ्या सर्व रुग्णांचे Hepatitis 8 व Hepatitis C रुग्णाची तपासणी आणि 


उपचार देऊन ।-&0818 चा प्रादुर्भाव रोखणे हे या कार्यक्रमाचे एक उद्दिष्ट आहे. सन २०२०-२१च्या 


मंजूर प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयामध्ये FMR Code ६.२.२३.२ अंतर्गत रु. 388.03 लक्ष (HBsAg 
and Anti HCV tests will be procured centrally and supplied to the state) मंजूर आहेत. सदर 


मंजूर PIP नुसार NVHCP Kits (ELISA test kits for Hepatitis B and Hepatitis C) केंद्र स्तरावर 


खरेदी करुन राज्य स्तरावर पुरविण्यात येणार होते. परंतू केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक १५.०६.२०२० 


च्या पत्रान्वये सदर Kits राज्य स्तरावर खरेदी करण्यात यावी व यासाठी सन २०२०-२१ च्या FMR 


Code §.2.23.2 NVHCP PIP मधून निधी खर्च करावा असे कळविण्यात आले आहे. तसेच FMR 


Code ६.२.२३.१ अंतर्गत HBIG (HBIG 0.4 ॥॥/१००॥) च्या खरेदीसाठी रु. ४०६.४० लक्ष एवढे अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१३/२१/आरोग्य-७ 


मंजूर असून सदर उपकरण राज्य स्तरावर खरेदी करण्यास PIP मध्ये मान्यता प्रदान केली आहे. 
त्यानुसार HBIG च्या खरेदीसाठी FMR Code ६.२.२३.१ मधून रु. २४८५३५०.०० व ELISA Kits च्या 
खरेदीसाठी FMR Code ६.२.२३.२ मधून रु. १७१६३३५.२० SAM एकूण रु. ४२,०१,६८५.२० इतक्या 
निधीच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन प्रस्तावाच्या 


अनुषंगाने केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान करीता सन २०२०-२१ च्या PIP ला 


मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानूसार NVHCP या कार्यक्रमांतर्गत Hepatitis 8 व Hepatitis ७ ची 


तपासणी व उपचार करुन |-&&[$ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ELISA Kits व HBIG च्या खरेदी 


प्रस्तावास राज्यस्तरीय तांत्रिक विनिर्देशा समितीमार्फत तयार करण्यात आलेले तांत्रिक fafadar 


(Technical Specification) विचारात घेऊन आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय 


आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता असून त्यानुषंगाने NVHCP या कार्यक्रमांतर्गत ELISA Kits व 


HBIG च्या खरेदीसाठी रु. ४२,०१,६८५.२० इतक्या निधीस खाळील तपश्ीलानूसार प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आहे. 
अ-अञनुदानाचा तपशिल 
Sr.No. FMR Code Name of Head Approved budget in PIP 
in 2020-21 (In Lakhs) 
1 6.2.23.1 Drugs for Hepatitis B and C will be procured | 406.40 


centrally and supplied to state as kind grant. HBIG 
is to be procured at state level. 


2 6.2.23.2 HBsAg and Anti HCV tests will be procured | 349.03 
centrally and supplied to the state as kind grant. 


ब- खरेदी करावयाच्या बाबींचा तपशिल :- उपकरणे 


Sr. FMR Code | Kits As per District | Tentative per | Total Tentative 
No. Demand Injection Price in | costin Rs. 
Quantity Rs. 

1 6.2.23.1 HBIG (HBIG 1315 1890.00 2485350.00 
0.5 ml/100IU) 

2 6.2.23.2 HBV ELISA 1040 779.63 810815.20 
Test kits 

3 HCV ELISA 980 924.00 905520.00 
Test kits 

Total 4201685.20 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१३/२१/आरोग्य-७ 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) 


4) 


सदर औषधी व उपकरणे यांची आव्यकता / मागणी याची ]ाहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू औषधे व उपकरणांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा 
रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या 
बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची 
राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
उतर राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), National 
Medical Devices Authority (NDMA) यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या BATH दर विचारात 
घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा 
झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना 
औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व 
खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 


distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१३/२१/आरोग्य-७ 


2 


= 


< 


Go 


११ 


वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च हा २०२०-२१ च्या मंजूर पीआयपीतील FMR Code ६.२.२३.१ व 
6.2.23.2 मधीळ उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी feat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (0/ Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेडा निर्गमित 


करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचाळक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई व 


कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


एप्रिल, 


are निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१३/२१/आरोग्य-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०८१२११२४१२९५१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VIAYKUMAR 


LAXMANRAO 
| A H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b3 

V | J AY K U M A R 80c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A7 
1DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF59 
55AAFSDCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC3 
0, cn=LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2021.09.08 15:47:56 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
2) संचाळक (आरोग्य सेवा), आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनाळलया मार्फत) 
४ सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 


५) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
६) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


